राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार योजनेंतर्गत 
सन २०१९-२० करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी 
वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचे प्रकल्प निहाय 
वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासनन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०४२ 
दिनांक : २७/०८/२०१९ 
संदर्भ : 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 
३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१८ 
४. राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या (5150) २६ व्या बैठकीचे इतिवृत्त- पत्र क्र. आरकेव्ही- 
१२१८/प्र.क्र.३३८/१४-अ, दि. २३/०३/२०१९, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व होतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०६/०६/२०१९ 
६. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ .क्र.प्र/८८/१४-अे, दि. २९/०६/२०१९. 
७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/नि/राकृवियो/नि.मा./१००३, दि. १६/०८/२०१९. 
प्रस्तावना : 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत असून या योजनेंतर्गत सर्वसाधारण राकृवियो करिता (Normal RKVY) केंद्र शासनाने 
संदर्भाकित दि. २२/०२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्रास सन २०१९-२० करिता एकूण ₹ ४१८.४५ कोटी (केंद्र 
हिस्याचे ₹२५१.०७ कोटी + राज्य हिस्याचे ₹१६७.३८ कोटी ) रक्कमेचे वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले 
आहे. 
केंद्र शासनाने दि.०६/०६/२०१९ रोजीच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये राज्यास सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिस्याचा 
पहिल्या हप्त्याचा ₹ ९३.३७ कोटी निधी वितरीत केला होता. केंद्र शासनाने वितरीत केलेला सदर निधी व त्या समरुप 
राज्य हिस्याचा ₹ ६२.२४ कोटी निधी असा सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता एकूण ₹१५५.६१ कोटी निधी दि. २९/०६/२०१९ 
रोजीच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयान्वये 
₹१५५.६१ कोटी निधीपैकी ₹७२.१३ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण केले असून उर्वरित ₹८३.४८ कोटी निधीचे 
प्रकल्पनिहाय वितरण बाकी आहे. 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीची २७ वी बैठक दि.०४/०७/२०१९ रोजी 
पार पडली, या बैठकीत जुने व नवीन अज्ञा एकूण ७४ प्रकल्पांची सन २०१९-२० मध्ये अंमलबजावणी करण्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


समितीने मान्यता दिलेली आहे. सदर मंजूर प्रकल्पांपैकी ज्या प्रकल्पांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या निधीची 
MRI आहे त्या प्रकल्पांना निधी वितरणाचा प्रस्ताव कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत दि.१६/०८/२०१९ 
रोजीच्या पत्रान्वये सादर केला आहे. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


. सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या 


अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या प्रमाणात 
दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये एकूण ₹१५५.६१ कोटी निधी आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत 
करण्यात आला होता. सदर निधीपैकी ₹ ७२.१३ कोटी निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये करण्यात आले होते. कृषि आयुक्तालयाने २७ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीमध्ये 
मंजूर प्रकल्प तसेच कृषि व कृषि संलग्न विभागाकडून मागणी प्रमाणे सादर केलेल्या निधी मागणीचा प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने, ₹८३.४८ कोटी (रुपये sada कोटी अठ्ठेचाळीस लाख) निधीचे प्रकल्प निहाय वितरण या शासन 
निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा तपशिल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविण्यात 
आला असून आयुक्त (कृषि) यांनी सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेस उपलब्ध करुन द्यावा. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित जाती 


प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील सूचना 
/ कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यांत येत असलेल्या निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीनुसार 


वितरीत करण्यात येत आहे तथापि, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या २७ व्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजूरी 
समितीच्या बैठकीत समितीने Presta केल्यानुसार, सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करण्यात येत असलेल्या 
निधीचा प्राधान्याने जुने अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी वापर करण्याची जबाबदारी संबंधित अंमलबजावणी 
यंत्रणांची राहील. कोणत्याही नवीन अथवा जुन्या प्रकल्पांतर्गत निधी अभावी प्रलंबित देयकांचे दायित्व निर्माण 
होणार नाही याची संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणा व प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८२८१५१४१८६६०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant Soran eee paler eng ce फि 


2, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOfffaa6 
2085c34db6bfd8c, 


सहपत्र — परिशिष्ट = a C h a n d fa ka nt A n d g e aceon sez osha chondelantanige, 


ac3c192e9c991f358271, cn=Shrikant Chandrakant A\ 
Date: 2019.08.29 15:19:35 +05'30' 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव GAM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

११. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

१२. आयुक्‍त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

१३. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

१४. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१६. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१७. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 
१८.कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१९. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
२०. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

२१. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२२. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२३. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

२४.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२५. निवड नस्ती. 


es 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


परिशिष्ठ - अ 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ८८/१४-अ , दि. २७/०८/२०१९ चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु. ८३.४८ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प सन सन सन वितरण ।सर्वसाधारण 
क्र मंजूरीचे कालावधी | किंमत | किंमतीपैकी | 2092-99) २०१९-२० २०१९-२० | बाकी ।प्रवर्गासाठी 
वर्ष (राकृवियो मध्ये करिता ।मध्ये असलेला | वितरीत 
हिस्सा) वितरीत | शिल्लक । वितरीत निधी  ।करण्यात 
केलेला । प्रकल्प | केलेला येत 
निधी ।किंमत ।निधी असलेला 
निधी 
ह 2 2 [| # | 4 & | 68 | ८ (६-७ ९. | १०७ | ११ | 
re कृषि जनजागृती कार्यक्रम 
२०१९-२० बि २.९६ २.९६ त्रि २.९६ शरा २.९६ १.५० 
२०१९-२० 
२ | भात बियाणे साखळी विकसीत 
करणे २०१९-२० eel ११.१० 3३.६० लि 3.६० ००० | 3३.६० २.०० 
करणे 
३ | कृषि यांत्रिकोकरण प्रकल्प २०१९-२० | १ | १२०.०० ६०.०० | 0.00 | ६०.०० | 0.00 | ६०.०० | ४४.७० 
४ | शासकीय फळ 
रोपवाटिकांमध्ये कलम / रोपे | २०१८-१९ a १५.२२ १५.२२ oe १५.२२ लि १५.२२ ३.०० 
तयार करणे 
५ | निर्यातव प्रक्रिया विषयक 
पायाभूत सुविधांसह मल्टीचेंबर 
मल्टीकमोडीटी कोल्ड स्टोरेज | २०१७-१८ ५ १०.९२ १०.९२ ७.०० ३.९२ चि ३.९२ ३.९२ 
प्रकल्प वाशी नवी मुंबई येथे 
उभारणे 
६ | हळद पिकासाठी 
यांत्रिकीकरण व काढणीपश्चात | २०१७-१८ २ २२.९१ १०.०१ १.८४ ८.१७ लि ८.१७ णि 
व्यवस्थापन प्रकल्प 
७ | निर्यातव प्रक्रिया विषयक 
पायाभूत सुविधांसह मल्टीचेंबर 
मल्टीकमोडीटी कोल्ड स्टोरेज | २०१९-२० is १४.०० १३.९९ - १३.९९ - १३.९९ २.४८ 
प्रकल्प वाशी नवी मुंबई येथे 
उभारणे 
८ | कृषि विभागातील क्षेत्रीय 
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे 
वनामती व रामेती येथे प्रशिक्षण २०१९-२० a 9.88 ७.४९ (चि ७.४९ om 9.88 २.६० 
वक्षमता बांधणी 
९ | शोततळ्यांच्या अस्तरीकरणा 
करीता अर्थसहाय्य २०१९-२० दं १००,०० ६०.०० शि ६०.०० लि ६०.०० २०.०० 
अ ८१.२० 
आयुक्त (कृषि) ३०४.६० | १८४.१९ ८.८४ | १७५.३५ ००० | १७५.३५ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र. ८८/१४-ओ 


अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प | प्रकल्प सन सन सन वितरण ।सर्वसाधारण 
क्र. मंजूरीचे कालावधी | किंमत | किंमतीपैकी | २०१८-१९| २०१९-२० २०१९-२० | बाकी ।प्रवर्गासाठी 
वर्ष (राकृवियो ।मध्ये ।करिता मध्ये असलेला ।वितरीत 
हिस्सा) वितरीत | शिल्लक | वितरीत निधी  ।करण्यात 
केलेला । प्रकल्प | केलेला येत 
निधी किंमत | निधी असलेला 
निधी 
। नागपूर विभागाकरीता जैविक 
किड ट्रायकोग्रामाचे प्रचार, 
व्यवस्थापन तथा जैविक किड २०१९-२० a ०.५८ ०.२० - ०.२० ~ ०.२० - 
निर्मिती प्रशिक्षण केंद्राची कृषि 
महाविद्यालय नागपूर येथे 
स्थापना करणे 
i q| हळद पिकातील उत्पादन 
वाढीसाठी उपयुक्‍त सुक्ष्म 
जीवांचे टाल्कम पावडर २०१९-२० | २.५० १.९८ - १.९८ - १.९८ १.४३ 
आधारित मिश्रण तयार 
करण्याचा प्रकल्प 
१२.| केळीच्या रोपांच्या सुक्ष्म 
वंशवृध्दीसाठी वनामकृवि, 
परभणी येथील ऊती संवर्धन  । २०१९-२० | वि पि - ~ चि ०.७५ 
प्रयोग शाळेच्या 
बळकटीकरणाचा प्रकल्प 
ब सर्व कृषि विद्यापीठे ४.०८ ३.१८. | 0.00 | 3.9% | 0.00 | ३.१८ २.२८ 
एकूण (अ--बो ३०८.६८ | 920.30 ८.८४ | 902.43 | 0.00 | 902.43 | ८३.४८ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


